कार्य आयोजना यंत्रणेचे बळकटीकरण या 
योजनेत्तर योजनेखालील अस्थायी पदे 
सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०१/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 23 मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२०/प्र.क्र.४३/फ-६, 
विक३२०९१ 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२०/प्र.क्र.४३/फ-६, 
दि.३०.९.२०२० 
३) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्रक्र ११(२०-२१/१८२, दि.१५.२.२०२१. 
४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

कार्य आयोजना यंत्रणेचे बळकटीकरण या योजनेत्तर योजनेखालील ७७ अस्थायी पदांना 
दि.१.३.२०२० ते दि.३१.८.२०२० पर्यंत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयाअन्वये तसेच दि.१.९.२०२० 
ते दि.२८.२.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयाअन्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
आता संदर्भ क्र.३ येथील उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर 
यांचेकडून कार्य आयोजना यंत्रणेचे बळकटीकरण या योजनेत्तर योजनेखालील ७७ अस्थायी पदांना 
दि.१.३.२०२१ ते दि.२८.२.२०२२ पर्यंत मुदवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. वित्त 
विभागाच्या दि.१५.२.२०२१ च्या शासन निर्णयाअन्वये अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२१ ते 
दि.३१.८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेले आहेत. 
२. वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, कार्य आयोजना यंत्रणेचे 
बळकटीकरण या योजनेत्तर योजनेखालील या झासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ येथील एकूण 


येत आहे. 

३. सदर oo अस्थायी पदावर होणारा खर्च प्रधान BW २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन 
(योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, १०१ वनसंधारण, विकास पुननिर्मीती, (०४)(०१) कार्य आयोजनेची 
सुधारणा व तयारी (२४०६०१४९), ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाच्या 
मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०१/फ-६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.२.२०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२३१४४६२९७२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
तग १ Oy red एस PRAKASH 


GAJENDRA PRAKASH NARWANE, C = IN. 
P RA KAS H NA RWAN र Ss SSEVENUE AND FORGET DEPARTMENT. 


2021.03.23 14:52:30 +05'30' 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक , कार्य आयोजना वृत्त, नागपूर/पुणे. 
५) सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) . 
६) विभागीय वन अधिकारी, कार्य आयोजना, नागपूर/चंद्रपूर/पुणे/डहाणू/औरंगाबाद/धुळे. 
७) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
९) वित्त विभाग, व्यय-१०/अर्थ-४, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर /पुणे. 
११) वन विभागातील सर्व कार्यासने/ कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती, कार्यासन फ-६, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०१/फ-६ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०१/फ-६ 


दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
अ. क्र. पदनाम पदसंख्या 
1१. | र मुख्य वनसंरक्षक 1१ 
२. उपवनसंरक्षक ३ 
a कार्यालय अधिक्षक Po 
४. वनक्षेत्र सर्व्हेक्षक Po 
प्‌. वनसर्व्हेक्षक २ 
६. लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 1१ 
७ लघुटंकलेखक ३ 
ह, मुख्य लेखापाल 1१ 
९. लेखापाल ८ 
| 9 लिपीक-नि-टंकलेखक १३ 
zx १. वनरक्षक २७ 
१२. नाईक 1१ 
१३. शिपाई १३ 
१४. चौकीदार/रखवालदार २ 
एकुण पदे ७७ 
GAJENDRA 0000200000 


PRAKASH NARWANE द नहा) 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


